RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष १, अंक ३४ ] 


गुरुवार , जून ४, २०१५ / ज्येष्ठ १४ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये २६ .०० 


पा 


असाधारण क्रमांक ६० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१५ 


C4 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन - २०१५ /प्र.क्र . २८ / नवि - १८ . - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग, क्रमांक एमयुएन- २०१५ /प्र.क्र . २८ / 
नवि १८ , दिनांक ३० मे २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर , वडाळा पैकू , सोनेगांव बेगडे, बाम्हणी, शेडेगांव, पिंपळनेरी , 
सोनेगांवसिरस , कवडशीरोडी, केसलापूर , खारकाडा, गडपिपरी व काग या महसुली गावांचे क्षेत्र लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
या क्षेत्राकरिता चिमूर नगरपरिषद गठित केली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, नव्याने गठित चिमूर नगरपरिषदेवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या 
तरतुदीनुसार शासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग , क्रमांक एमयुएन - २०१५ /प्र.क्र . २८ / नवि -१८, दिनांक ३० मे २०१५ नुसार महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४० च्या खंड १ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नव्याने गठित केलेल्या उक्त चिमूर नगरपरिषदेची उक्त अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत तहसीलदार, चिमूर 
जिल्हा चंद्रपूर यांची चिमूर नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नव्याने गठितचिमूर नगरपरिषदेवर तहसीलदार ,चिमूर यांच्याऐवजी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद ब्रह्मपुरी यांची नियुक्ती करणे 
इष्ट वाटते ; 

__ म्हणून , आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४०) याच्या कलम ३४० च्या 
खंड १ द्वारे प्रदान केलेल्या व इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , नव्याने गठित केलेल्या उक्त चिमूर नगरपरिषदेची उक्त 
अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत मुख्याधिकारी, नगरपरिषद ब्रह्मपुरी, जिल्हा चंद्रपूर यांची चिमूर नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व अधिकार व 
कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज. ना . पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - ६० - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ४, २०१५ / ज्येष्ठ १४ , शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 
Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2015 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL Townships Act , 1965 . 

No. MUN - 2015 /C .R . 28 /UD - 18 . — Whereas,by theGovernmentNotification , Urban Development 
Department, No. MUN - 2015 / C . R . 28 /UD - 18 , dated the 30th May 2015 , the Government of 
Maharashtra has specified the area of Revenue Village Chimur , Wadala ( Paiku ), Sonegaon (Begde ), 
Bamhani, Shedegaon , Pimpalneri, Sonegaon Siras, Kawadshirodi, Keslapur, Kharkada , Gadpipri 
and Kag in Chandrapur District , as a smaller urban area and has constituted a Municipal Council 
by the name of the Chimur Municipal Council for the said smaller urban area ; 

And, whereas. it is expedient to appoint A Government Officer on newly constituted Chimur 
Municipal Council till the said Municipal Council is duly constituted in accordance with the 
provisions of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 . 

And , whereas , by Government Notification , Urban Development Department, No. MUN - 2015 / 
C .R . 28 /UD - 18 , dated the 30th May 2015 , issued in exercise of the powers conferred by clause ( i) of 
section 340 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), the Government of Maharashtra has appointed Tahsildar , Chimur 
District Chandrapur as an Administrator of the said newly constituted Chimur Municipal Council 
to exercise all the powers and duties of the said Council, till it is duly constituted ; 

And , whereas it is expedient to appoint Chief Officer Bramhapuri Municipal Council as an 
Administrator of the said Chimur Municipal Council vice Tahsildar Chimur Municipal Council ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (i ) of section 340 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby appoints the Chief Officer Bramhapuri 
Municipal Council as an Administrator of the said Chimur Municipal Council to exercise all powers 
and duties relating to the Chimur Municipal Council till the said Municipal Council is duly 
constituted in accordance with the provisions of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


J. N . PATIL , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


